महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका १९८४ 
मधील परिशिष्ट ४२ खालील वित्तीय अधिकारामध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. २७ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, दि. १६/१२/२०१५. 
२) शासन निर्णय, क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमारती-२, दि. २७/९/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभागाकडे सोपविळेळी कामे सुलभ रितीने पार 


पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमावलीच्या परिशिष्ट-४२ मधील विविध वित्तीय अधिकारात 


सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम नियमावली परिशिष्ट-४२ मधील अनुक्रमांक २० 


मध्ये निविदा स्विकारण्याचा अधिकार व प्राधिकारी यांना सोपविलेल्या अधिकाराची व्याप्ती नमूद करण्यात 


आली आहे. तसेच दि. २७/९/२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार निविदा स्वीकृती अधिकारात सुधारणा 


करण्यात आली आहे. 


जलसंपदा विभागाने त्यांच्या विभागाकडील असलेले कामाचे स्वरुप, व्याप्ती विचारात घेऊन 


त्यांचेकडील शासन निर्णय क्र. वित्तीय ०४१८/प्र.क्र.२३२/मोप्र-१, दि. ३० ऑगस्ट, २०१८ नुसार निविदा 
स्वीकृतीच्या वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा केली आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील असलेली कामांची व्याप्ती व स्वरुप विचारात घेऊन तसेच 


शासनाकडे प्राप्त होणारे निविदा प्रस्ताव विचारात घेऊन अनुषंगिक बदल करणे क्रमप्राप्त आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील प्रकल्प विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक असून 


प्रकल्पाच्या निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेमध्ये गती आणण्यासाठी तसेच निविदा प्रक्रीयेमधील कालापव्यय 


टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यान्वीत करावयाच्या कामांच्या निविदा स्विकृतीबाबत 


वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने जाणीवपूर्वक 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 


शासन निर्णय :- 


१. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु. ३० कोटी ते १०० कोटीपर्यंतच्या निविदा 


प्रस्तावांसाठी खालीलप्रमाणे निविदा समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, सा.बां. विभाग = 


सचिव (रस्ते) 


सचिव (बांधकामे) 


आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव 


अध्यक्ष 


:- सदस्य 


:- सदस्य 


:- सदस्य 


उपसचिव (रस्ते/इमारती) (कामाच्या स्वरुपानुसार) a 


सदस्य 


सचिव 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकल्पाच्या निविदा मंजुरी प्रक्रीयेमध्ये गती आणण्यासाठी 


प्रचलीत वित्तीय अधिकारांमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


कोटीपर्यंत (प्रचलित 
दरसूचीच्या किंमतीच्या ५ 
टक्केपेक्षा जास्त 
अधिक्याकरिता मर्यादा रु. 
२.५० कोटी) 


प्रचलीत ज्यांच्याकडे अधिकार | प्रचलीत मर्यादा सा.बां.वि., | सुधारित मर्यादा 
अधिकाराचे | सोपविण्यात आला तो | शासन निर्णय, क्र. विअसु- 
स्वरुप प्राधिकारी २०१५/ प्र.क्र.२१८/ 
इमारती-२, दि. १६ 
डिसेंबर, २०१५ नुसार 
निविदा अ.मु.स. (वित्त) पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार 
स्विकारण्याचा | अ.मु.स. (नियोजन) 
अधिकार अ.मु.स. (सा.बां.वि) 
अ.मु.स./प्र.स. 
(जलसंपदा) 
यांची समिती 
सा.बां. विभागाकडील | रु.३० कोटीपर्यंत (प्रचलित | रु. २५० कोटीपर्यंत 
अ.मु.स./प्र.स. दरसूचीच्या किंमतीच्या ५ | (प्रचलित दरसूचीच्या 
(सा.बां.वि.) यांच्या | टक्के अधिक्यास अधीन | किंमतीच्या ५ टक्‍के 
अध्यक्षतेखालील निविदा | राहून) अधिक्यास अधीन 
समिती राहून) 
सचिव (रस्ते/बांधकामे) | रु.१५ ते ३० कोटी पर्यंत बदल नाही 
यांच्या अध्यक्षतेखालील । (प्रचलित दरसूचीच्या 
निविदा समिती किंमतीच्या ५ cab 
SEIT अधीन राहून) 
मुख्य अभियंता प्रति प्रकरण रु. १५.०० | बदल नाही 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 


अधीक्षक अभियंता प्रति प्रकरण रु. २.५० | बदल नाही 
कोटीपर्यंत (प्रचलित 
दरसूचीच्या किंमतीच्या ५ 
टक्केपेक्षा जास्त 
अधिक्याकरिता मर्यादा रु. 
५०.०० लक्ष) 
कार्यकारी अभियंता प्रति प्रकरण रु. ५०.०० लक्ष | बदल नाही 
पर्यंत 
संचालक, उपवने व | फलोद्यान विषयक | बदल नाही. 
उद्याने कामासाठी रु. ५,००,०००/- 
अभियांत्रिकी कामासाठी रु. 
२,००,०००/- 
सहाय्यक कार्यकारी | रु. ५,००,०००/- बदल नाही. 
अभियंता 
सहाय्यक अभियंता रु. २,००,०००/- बदल नाही. 
(वर्ग-१) उप अभियंता 
उपविभागीय अभियंता । रु. १,५०,०००/- बदल नाही. 
उप विभागीय अधिकारी | रु. १,००,०००/- बदल नाही. 


महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील संहितेमध्ये विहित कलमे यथावकाश 


सुधारीत करुन प्रसिध्द करण्यात येतील. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१७३०१९३३१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrashekhar Prabhakar Joshi 
nment Of Maharashtra, ou=Public 
, postalCode=400032, 


Works Depart 


Chandrashekhar sisrae 


2.5.4.20=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c61 2a31ac748bd05a 
b00efd5e22f2d25c9872e36d29, 


न 
Pp fa b h a ka r J (0 ५ h | serialNumber=423be4ff70a89bfc945ec5e481b972d56 
8094459d7ff8219a1f968860a431f89, 
cn=Chandrash Prabhakar Joshi 
Date: 2019.08.27 17:37:39 +05'30' 


(चंद्रशोखर जोशी ) 
सचिव (रस्ते) 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव/मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 

मा.मंत्री (सा.बां)/मा.मंत्री (ग्रामविकास व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
अ.मु.स (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स (सा.बा)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
५. अ.मु.स., नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


०८ Av A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 


प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.सर्व मुख्य अभियंते, सा.बां.प्रा.विभाग व (विद्युत) विभाग 

१२.सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ व (विद्युत) मंडळ 

१३.सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
१४.निवडनस्ती (इमारती-२ कार्यासन) 


<? (२ Gm 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


